ज्येष्ठ साहित्यिक/गायक/संगीतकार 
पु. ल. देशपांडे, ग. दि. माडगुळकर 
व सुधीर फडके यांच्या जन्मशताब्दी 
वर्षानिमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे 
आयोजन करण्यासाठी कार्यकारी 
समिती स्थापन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२१८/प्र. क्र. २२२/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ ऑक्टोबर, २०१८ 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सन २०१८-१९ हे वर्ष ज्येष्ठ संगीतकार व गायक सुधीर 
फडके, विख्यात कवी, पटकथा संवाद लेखक व गीतकार ग. दि. माडगूळकर आणि ख्यातनाम 
लेखक, नाटय व चित्रपट अभिनेते पु. ल. देशपांडे यांचे जन्मशताब्दी वर्ष म्हणून साजरे करण्यात 
येणार आहे. त्याअनुषंगाने दिनांक १० सप्टेंबर, २०१८ रोजी मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्या 
अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आलेली होती. सदर बैठकीत विविध कार्यक्रमांच्या 
आयोजनासाठी कार्यकारी समिती स्थापन करण्याबाबत सुचित करण्यात आले होते. 
त्याअनुषंगाने सदर कार्यकारी समिती स्थापित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

कला व साहित्याशी निगडीत ज्येष्ठ महनीय सुधीर फडके, ग. दि. माडगुळकर व पु. ल. 
देशपांडे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त विविध कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी खालीलप्रमाणे 
कार्यकारी समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र सदस्य पदनाम 
।_१. | प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग अध्यक्ष 
२. । व्यवस्थापकोय संचालक, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, मुंबई शासकीय सदस्य 
३. | सह सचिव, मराठी भाषा विभाग शासकोय सदस्य 
४. | डॉ. सुवर्णा खरात, सह सचिव, शाळेय शिक्षण विभाग शासकोय सदस्य 
५. श्रीमती रोहिणी भालेकर, उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग | शासकोय सदस्य 
६. | उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), सांस्कृतिक कार्य विभाग MAH सदस्य 
७. | प्रकल्प संचालक, पु. ल. देशपांडे कला अकादमी, मुंबई शासकोय सदस्य 
८. | श्रीमती मनाली BIS अशासकीय सदस्य 
९. । श्रीमती कस्तुरी राणे-पायगुडे अशासकीय सदस्य 
| 90. | श्रीमती रेश्‍मा कारखानिस अशासकीय सदस्य 
११2. श्रीमती निकिता भागवत अशासकीय सदस्य 
१२. | ait. पुरुषोत्तम लेले IMP सदस्य 
१३. । संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१८/प्र.क्र.२२२/सां.का.४ 


उपरोक्त समितीने कार्यक्रमाची रुपरेषा ठरविल्यानंतर सदर कार्यक्रमाचे आयोजन 
संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत करण्यात येईल. तसेच आवश्‍यकतेनुसार सदर 
समितीमध्ये इतर मान्यवरांचा समावेश करण्यात येईल. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥0१७59॥॥॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८१०२६११२९१०९३२३ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vilas Ramrao 


Thorat 


Date: 2018.10.26 11:35:24 +05'30' 


(विलास रा. थोरात) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 

४. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

५. सह सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. उप सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. व्यवस्थापकीय संचालक, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, मुंबई 

९. उप सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक 

१०.महालेखापाल (महाराष्ट्र 9) (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

QQ. dal, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

१३.प्रकल्प संचालक, पु. ल. देशपांडे कला अकादमी, मुंबई 

१४.कार्यकारी समितीचे सर्व अशासकीय सदस्य (संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय 

यांच्यामार्फत) 
१४. निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


